जलसंपदा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०११ 
ते ३१.१२.२०११ या कालावधीत नियुक्त झालेल्या 
कर्मचारी यांची तात्पुरती अतिरिक्त जेष्ठतासुची. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक- ज्येष्ठता/प्र.क्र.१५७/२०१९/आ(तांत्रिक) 
मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक- ०६ डिसेंबर २०१९ 


वाचा:- 
१) जलसंपदा विभाग, शासन परिपत्रक क्र ज्येष्ठता १२१६(प्र.क्र.४४६/२०१३) Safar), 
दि.२३.३.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११ 


शासन परिपत्रक :- 


जलसंपदा विभागातील दिनांक ०१.०१.२०११ ते दि.३१.१२.२०१६ या कालावधीत नियुक्‍ती 
दिलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांची अंतरिम ज्येष्ठतासूची संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये 
प्रसिध्द करण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.१ अन्वये प्रसिध्द झालेल्या ज्येष्ठतासूचीमध्ये, सन २०११ ते 
२०१६ या कालावधीत नियुक्‍ती झालेल्या काही स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांची नावे समाविष्ट 
नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आळे आहे. तसेच सदर ज्येष्ठतासुचीमध्ये नियुक्‍ती दिनांकात 
बदल, कनिष्ठ अभियंता व्यावसायिक परिक्षा उत्तीर्ण नोंद, जात प्रवर्ग नोंद इ. दुरुस्तीबाबतचे प्रस्ताव 
शासनास प्राप्त होत आहेत. त्याचबरोबर संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयातील सूचनांनुसार 
दि.०१.०१.२०१२ रोजीची व त्यापुढील जेष्ठतासूची प्रत्येक वर्षी प्रसिध्द करावयाची असल्याने संदर्भ १ 
येथील तात्पुरती ज्येष्ठतासूची अधिक्रमित करण्यात येत आहे आणि दि.०१.०१.२०११ ते दि. 
३१.१२.२०११ या कालावधीत नियुक्‍त झालेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक संवर्गातील 
कर्मचाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१२ रोजीची तात्पुरती अतिरिक्‍त ज्येष्ठतासूची सोबतच्या परिशिष्टाप्रमाणे 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
२. सर्व परिमंडळ अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ही तात्पुरती ज्येष्ठतासूची सर्व स्थापत्य 
अभियांत्रिकी सहायकांच्या निदर्शनास आणावी. 
३. सदर जेष्ठतासुची, त्यात नमूद स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायकांचे सदरहू ज्येष्ठतासूचीतीळ 
स्थान निश्चित करण्यापुरती (ज्येष्ठताक्रमांकापुरतीच) मर्यादित राहील. 
४. सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये काही चुका/ त्रुटी आढळून आल्यास किंवा काही आक्षेप असल्यास 
त्याबाबत हे परिपत्रक प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत शासनाकडे योग्य मार्गाने 
तसेच आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रतीसह लेखी स्वरुपात कळवावे. विहीत वेळेत व विहीत 
मार्गाने प्राप्त न झालेले आक्षेप विचारात घेण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. 


TRA परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता/प्र.क्र.१५७/२०१९/आ[(तांत्रिक) 


द्‌. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१९१२०७१५०२५४७२२७ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत :- 


&) 
(9) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Vi | M h d Digitally signed by Vilas Mahadeorao 
Rajurkar 
| as a a €0rao DN: CN = Vilas Mahadeorao Rajurkar, C = 


Ly IN, S = Maharashtra, O = Government of 
Raj U rkar Maharashtra, OU = Water Resources 


Department 
Date: 2019.12.07 15:07:44 +05'30' 


(वि. म. राजुरकर) 
अवर सचिव (आस्था), महाराष्ट्र शासन. 


अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, मुंबई परिमंडळ, ठाणे. 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, कोयना बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर परिमंडळ, 
सातारा 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, पाटबंधारे संशोधन व विकास संचालनालय, 
पुणे 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना (दरवाजे), 
नाशिक 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, औरंगाबाद परिमंडळ, 
औरंगाबाद 

अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, नागपूर परिमंडळ नागपूर. 
अधीक्षक अभियंता व परिमंडळीय अधिकारी, दक्षता पथक, अमरावती परिमंडळ, अमरावती. 


८) आस्था (तांत्रिक) संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


नियुक्तीचा 
मार्ग 

(सरळ सेवा 

/समावेशान) 


अ. । ज्येष्ठता कर्मचा-याचे नाव जन्म तारीख जात प्रवर्ग 
क्र. । क्रमांक 
मन ee आळ कळता निळ 


Lae = — 
tel 


कुलकर्णी विष्णू शामराव | १४/०६/१९६३ समावेशन 
— 


६ 


लांडगे बाळू बाबुराव 


स्थाअस 
संवर्गात ज्या 
पदावरून 


Fas 2. se [ee क 


प्रयोगशाळा 
सहायक 


प्रयोगशाळा 
सहायक 


प्रयोगशाळा 
सहायक 


कनिष्ठ अभियंता 
पदाची 
व्यावसायिक 
परीक्षा उत्तीर्ण 
केल्याचा दिनांक 


सेवा निवृत्तीचा 
दिनांक/ ज्येष्ठते दिनांक 
साठी मानीव 


दिनांक 


समावेडञानाचा 
/नियुक्‍तीचा 
दिनांक 


नि.अ.आ. | ०४/०४/१९८३ | ०८/०२/२०११ | ०८/०२/२०११ | ३०/११/२०१८ कोल्हापूर सेवानिवृत्त 


१८/०१/१९८३ | १७/०६/२०११ | १७/०६/२०११ | ३०/०६/२०२१ सुट औरंगाबाद 
३०-११-२००८ 


डिगे गि 
शि 


पाटील चवगोंडा भूपाल 


a 


प्रयोगशाळा 
सहायक 


१३ 
; a 
नि.अ.आ १९/०१/१९८३ | १७/०६/२०११ | १७/०६/२०११ | ३१/०७/२०२२ सुट औरंगाबाद 
०८-०७-२००९ 
पक वका 
| x 


नि.अ.आ. | १५/०५/१९९० | ०९/०७/२०११ | ०९/०७/२०११ | ३१/०७/२०२४ औरंगाबाद 
०९-०७-२०११ 
१६/०४/१९८३ | १६/०९/२०११ | १६/०९/२०११ सुट कोल्हापूर 


०१/०६/२००७ 


